राज्यातील पोलीस विभागाच्या निवासी व अनिवासी 
इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. पोप्रमा -०११७/प्र.क्र. ८०/ पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१७. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक सीआरपी ०५१६/ प्र.क्र. ३३७/ पोल-७, 
दिनांक १५.०२.२०१७. 
२) शासन निर्णय गृह विभाग, क्रमांक पोप्रमा ०११७/ प्र.क्र. ८०/ पोल-७, 
दिनांक २८.०२.२०१७. 
3) शासन निर्णय गृह विभाग, क्रमांक पोप्रमा ०११७/ प्र.क्र. ८०/ पोल-७, 
दिनांक ०२.०३.२०१७. 
४) शासन निर्णय गृह विभाग, क्रमांक पोप्रमा ०११७/ प्र.क्र. ८०/ पोल-७, 
दिनांक २२.०३.२०१७. 
५) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.सीआरपी - ०११७/प्र.क्र. ८०/ पोल-७, 
दिनांक १४ मार्च, २०१७ 
६) गृह विभाग, शासन शुध्दीपत्र क्र. पोप्रमा ०११७/प्र.क्र.८०/पोल-७, दि.१८.०३.२०१७ 
७) शासन निर्णय गृह विभाग, क्रमांक पोप्रमा ०११७/ प्र.क्र. ८०/ पोल-७, 
दिनांक २०.०३.२०१७ 
८) शासन निर्णय गृह विभाग, क्रमांक पोप्रमा ०११७/ प्र.क्र. ८०/ पोल-७, 
दिनांक ३१.०३.२०१७ 
९) शासन निर्णय गृह विभाग, क्रमांक पोप्रमा ०११७/ प्र.क्र. ८०(१) / पोल-७, 
दिनांक ३१.०३.२०१७ 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील पोलीस निवासी व कार्यालयीन इमारतींची दुरुस्ती करण्यासाठीच्या प्रस्तावांसाठी 
खालीलप्रमाणे एकुण २११,०५,२१,५४२/- इतका निधी महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण 
महामंडळाकडे जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


अ.क्र. | शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक । निधी उपलब्धतेचा तपशिल | उपलब्ध करुन 
दिलेला निधी 
| सीआरपी ०५१६/ प्र.क्र. ३३७/ पावसाळी व हिवाळी रु. ८२,१४,३१,०००/- 
पोल-७, दिनांक १५.०२.२०१७. । अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणी 
प्रस्तावाद्वारे उपलब्ध 
२. पोप्रमा ०११७/ प्र.क्र. ८०/ पोल- । तंटामुक्त गांव (२०५५ ०५३३) । रु.२६,७४,००,०००/- 
७, दिनांक २८.०२.२०१७. या लेखाशिर्षामधून 
पुनर्विनियोजीत करण्यात 
आलेला 


शासन निर्णय क्रमांकः WHAT - 0990/0... Lo / पोल-७, 


३. | सीआरपी -०११७/प्र.क्र.८०/ । अन्य उद्दिष्टांमधून पुनर्वाटप | रु.२६,६०,६४,५४२/- 
पोल-७, दिनांक ०२ मार्च, करण्यात आलेला 
२०१७ 

४. | क्र.सीआरपी -०११७/प्र.क्र. अन्य उदिष्टांमधून पुनर्वाटप । रु.३४,१०, २६,०००/- 
८०/पोल-७, दिनांक २२ मार्च, करण्यात आलेला 
२०१७ 

५. | UAT ०११७/ प्र.क्र. ८०/ पोल- | अन्य उद्दिष्टांमधून पुनर्वाटप  । रु.१०,००,००,०००/- 
७, दिनांक ३१.०३.२०१७. करण्यात आलेला 

६. पोप्रमा ०११७/ प्र.क्र. ८०(१ / अन्य उद्दिष्टांमधून पुनर्वाटप रु.३१,४६,००,०००/- 
पोल-७, दिनांक ३१.०३.२०१७. । करण्यात आलेला 

एकुण | रु.२११,०५,२१,५४२/- 


सदरहू निधी पैकी संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये रु.२१३४.३२ लक्ष आणि संदर्भ क्र.9 येथील 
शासन निर्णयान्वये रु.७१८०.६५ लक्ष असा एकुण रु.९३१४.९७ लक्ष इतका निधी दुरुस्तीच्या कामांसाठी 
प्रकल्पनिहाय वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


सन २०१६-२०१७ मध्ये दुरुस्तीच्या कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या राज्यातील 
पोलीस निवासी व अनिवासी इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी प्रकल्पनिहाय निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन असल्याने त्याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे :- 


शासन निर्णय:- 


राज्यातील पोलीस विभागाच्या निवासी व अनिवासी इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी प्रशासकीय मान्यता 
दिलेल्या कामांना सोबत जोडलेल्या विवरण पत्र “अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरचा निधी पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई/ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 
राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांनी संबंधित पोलीस अधीक्षक/ समादेशक/ 
प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र यांच्यामार्फत संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना 
उपलब्ध करण्यात यावा. ज्या कामांना निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे अशा दुरुस्तीच्या कामांची पाहणी 
संयुक्‍तपणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत पोलीस अधीक्षक/ अपर पोलीस 
अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात यावी. तसेच दुरुस्तीची कामे समाधानकारकरित्या करण्यात 
आल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित घटक प्रमुख यांनी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांना सादर करावे. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः WHAT - ०११७/प्र.क्र. Lo / पोल-७, 


३» 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेताक २०१७०४०७१२०१५४६१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
DN: c=IN, o=Government Of 


Swa p Nn i | Maharashtra, ou=Home Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3a 


G O a | B O rs d582f9b876d443b2654088832e43dcad2 
10520, cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2017.04.07 12:03:19 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या, वरळी, 


मुंबई. 


. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

. पोलीस आयुक्त, सोलापूर शहर/ लोहमार्ग मुंबई/ नागपूर हाहर/ नाशिक शहर/ ठाणे शहर/ 
. समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.९, अमरावती/ गट क्र.८, मुंबई. 

. पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग पुणे 

. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

९. 


अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 


qo. वित्त विभाग, (व्यय-७,/ अर्थ-११/अर्थोपाय) मंत्रालय, मुंबई. 
११. गृह विभाग, (बीयुडी-१/ बीयुडी-२) मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवड नस्ती (पोल-७. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः WHAT - 0990/0... Lo / पोल-७, 


विवरणपत्र “अ 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अखत्यारितील इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करुन 
देणेबाबत 
अ.क्र. प्रशासकीय मान्यता | गृह विभाग, ज्ञापन क्रमांक | अंदाजपत्रकीय वितरीत करावयाचा 
दिलेल्या कामांचा | व दिनांक रक्‍कम (रुपये) निधी (रुपये) 
तपशिल 
i सोलापूर शहरातील | पोप्रमा- रु.४२,४३,८२८/- | रु.४२,४३,८२८/- 
पोलीस वसाहतींमधील | ११७/प्र.क्र.६४/पोल-७. 
निवासस्थानांची दुरुस्ती | दिनांक २७.०३.२०१७ 
करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 
२. | पोलीस आयुक्त, | दुरुस्ती- रु.१,३४,००,१०६/- | रु.१,३४,००,१०६/- 


लोहमार्ग, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील टागोर 
नगर, विक्रोळी (पूवी 
येथील म्हाडाची पोलीस 
निवासस्थाने, इमारत 
क्र.१५६ ते १५८, यांची 
दुरुस्ती व नूतनीकरण 
करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


११७/प्र.क्र.9७१/पोळ-७. 
दिनांक २७.०३.२०१७ 


पोलीस आयुक्त, नागपूर 
शहर, यांच्या 
अधिकारक्षेत्रातील 

“आकार-३५” शासकीय 
निवासस्थाने, इमारत 
क्र.१२ व 93, यांच्या 
दुरुस्तीसाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


दुरुस्ती- 
०२१७/प्र.क्र.१८०/पोल- 
७. 

दिनांक २७.०३.२०१७ 


रु.८२,८९,२०६/- 


रु.८२,८९,२०६/- 


राज्य राखीव पोलीस 
बल, गट क्र.९, अमरावती 
येथील प्रकार-ए च्या 
१०० आणि प्रकार-बी च्या 
८० शासकीय 
निवासस्थानांची दुरुस्ती 
व विद्युतीकरण यांची 
कामे करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


दुरुस्ती- 
०२१७/प्र.क्र.१८७/पोल- 
७. 

दिनांक २७.०३.२०१७ 


रु.९,९४,९७,०२७/- 


रु.९,९४,९७,०२७/- 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः WHAT - 0990/0... Lo / पोल-७, 


अ.क्र. | प्रशासकोय मान्यता | गृह विभाग, ज्ञापन क्रमांक | अंदाजपत्रकौय वितरीत करावयाचा 
दिलेल्या कामांचा | व दिनांक रक्‍कम (रुपये) निधी (रुपये) 
तपशिल 
५. | पोलीस मुख्यालय, दुरुस्ती- रु.२,३५,०९,५७६/- । रु.२,३५,०९,५७६/- 
नाशिक ]शाहर, येथील ०३१७/प्र.क्र.२१३/पोल- 
पोलीस मुख्यालयातील | ७. 
शासकीय दिनांक २७.०३.२०१७ 
निवासस्थानांची दुरुस्ती 
करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 
६. | पोलीस आयुक्त, ठाणे । दुरुस्ती- रु.२,४६,०६,०५६/- । रु.२,४६,०६,०५६/- 
शहर, यांच्या ०३१७/प्र.क्र.२२१/पोल- 
अधिकारक्षेत्रातील 9. 
भादवड, ता. भिवंडी दिनांक २७.०३.२०१७ 
येथील इमारत क्र.८, ९, 
१० व १३ यांमधील 
पालीस निवासस्थानांची 
पुनर्रचना व नूतनीकरण 
करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 
७. | पोलीस आयुक्त, ठाणे  दुरुस्ती- रु.५,५३,६३,६२६/- । रु.५,५३,६३,६२६/- 
शहर, यांच्या ०३१७/प्र.क्र.२२२/पोल- 
अधिकारक्षेत्रातील ७. 
भादवड, ता.भिवंडी, दिनांक २७.०३.२०१७ 
जि.ठाणे, येथील इमारत 
क्र.१ ते ७ आणि इमारत 
क्र.११व १२ यांमधील 
पोलीस निवासस्थानांची 
पुनर्रचना व नूतनीकरण 
करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 
८. | पोलीस अधीक्षक, | दुरुस्ती- रु.७२,१६,०००/- | रु.७२,१६,०००/- 


लोहमार्ग, पुणे, यांच्या 
अधिकारक्षेत्रातील रेल्वे 
पोलीस वसाहत, खडकी, 


जि. पुणे, येथील 
निवासस्थानांची 
दुरुस्तीची कामे 
करणेबाबत. 


०२१७/प्र.क्र.९७/पोल-७. 
दिनांक १६.०३.२०१६ 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः WHAT - 0990/0... Lo / पोल-७, 


अ.क्र. | प्रशासकोय मान्यता | गृह विभाग, ज्ञापन क्रमांक | अंदाजपत्रकौय वितरीत करावयाचा 
दिलेल्या कामांचा | व दिनांक रक्‍कम (रुपये) निधी (रुपये) 
तपशिल 
९. महाराष्ट्र पोलीस सीआरपी- रु.३,७०,१९,२३१/- | रु.३,७०,१९,२३१/- 
अकादमी, नाशिक, च्या | ०२१६/प्र.क्र.१५९/ 
आवारातील अनिवासी  । भाग-२/पोल-७. 
इमारती यांची दुरुस्तीची | दिनांक १६.०३.२०१६ 
कामे करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
| महाराष्ट्र पोलीस सीआरपी- रु.३,२७,८४,४६३/- | रु.३,२७,८४,४६३/- 
अकादमी, नाशिक, च्या | ०२१६/प्र.क्र.१५९/पोल- 
आवारातील निवासी 9. 
इमारती यांची दुरुस्तीची | दिनांक 96.03.2094 
कामे करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
| राज्य राखीव पोलीस | पोप्रमा- रु.९५,२७,२३४/- रु.९५,२७,२३४/- 
बळ, TW  क्र.९,  ०११७/प्र.क्र.१२/पोल-७. 
अमरावती, येथील | दिनांक २०.०३.२०१७ 
वसाहतीतील अंतर्गत 
रस्त्यांच्या दुरुस्तीची 
कामे करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
१२. | पोलीस आयुक्त, | दुरूस्ती- रु.२,०६,८२,७६०/- | रु.२,०६,८२,७६०/- 
लोहमार्ग, मुंबई, यांच्या | ०११७/प्र.क्र.७२/पोळल-७. 
अधिकारक्षेत्रातील, दिनांक २०.०३.२०१७ 


टागोर नगर, विक्रोळी 
(पूर्व, येथील रेल्वे पोलीस 
निवासस्थाने, चाळ क्र. 
१५९ ते १६२, यांची 
दुरुस्ती व नूतनीकरण 
करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः WHAT - 0990/0... Lo / पोल-७, 


प्रशासकीय 
दिलेल्या 
तपशिल 


मान्यता 
कामांचा 


गृह विभाग, ज्ञापन क्रमांक 
व दिनांक 


अंदाजपत्रकीय 
रक्‍कम (रुपये) 


वितरीत करावयाचा 
निधी (रुपये) 


१२३. 


राज्य राखीव पोलीस 
बल, गट क्र.८, मुंबई, 
यांच्या गोरेगांव (पूवी 
येथील वसाहतीत 
दुरुस्तींची सात कामे 
करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


पोप्रमा- 
०११७/प्र.क्र.१५/पोल-७. 
दिनांक २०.०३.२०१७ 


रु.६३,३२,२०१/- 


रु.६३,३२,२०१/- 


१४. 


पोलीस मुख्यालय, 
नाशिक, येथील अंतर्गत 
रस्त्यांच्या दुरुस्तीची 
कामे करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


दुरुस्ती- 
०२१७/प्र.क्र.९९/पोल-७. 
दिनांक २०.०३.२०१७ 


रु.८६,४३,०००/- 


रु.८६,४३,०००/- 


१६५. 


राज्य राखीव पोलीस 
बल, गट क्र. ८, मुंबई, 
येथील इमारतींची 
संरचनात्मक दुरुस्ती व 
विद्युतीकरणाची कामे 
करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


दुरुस्ती- 
०११७/प्र.क्र.५/पोल-७. 
दिनांक २०.०३.२०१७ 


रु.८८,५८,६५९/- 
(६२,२४,४६८ -- 
२६,३४,१९१) 


रु.८८,५८,६५९/- 
(६२,२४,४६८ -- 
२६,३४,१९१) 


१६. 


पोलीस आयुक्‍त, ठाणे 
शहर, यांच्या 
कार्यालयाच्या इमारतीत 
दुरुस्तीची कामे करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


दुरुस्ती- 
०११७/प्र.क्र.७३/पोल-७. 
दिनांक २०.०३.२०१७ 


रु.७८,६२,२००/- 


रु.७८,६२,२००/- 


१७. 


महाराष्ट्र पोलीस 
अकादमी, नाशिक, 
याच्या आवारातील 
अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती 
करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


सीआरपी- 
०२१६/प्र.क्र.१५९(भाग- 
३/पोल-७. 

दिनांक २०.०३.२०१७ 


रु.२,१०,००,०००/- 


रु.२,१०,००,०००/- 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः WHAT - 0990/0... Lo / पोल-७, 


अ.क्र. | प्रशासकोय मान्यता | गृह विभाग, ज्ञापन क्रमांक | अंदाजपत्रकौय वितरीत करावयाचा 
दिलेल्या कामांचा | व दिनांक रक्‍कम (रुपये) निधी (रुपये) 
तपशिल 
१८. । गुन्हे अन्वेक्षण विभाग, | दुरुस्ती- रु.७,१९,६४७/- रु.७,१९,६४७/- 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे | ०२१७/प्र.क्र.११७/पोल- 
यांच्या नवीन प्रशासकीय | ७. 
इमारतीमधील फरशी व | दिनांक ३१.०३.२०१७ 
इतर दुरुस्तीची कामे 
करण्याबाबत. 
१९. । राज्य राखीव पोलीस | दुरुस्ती- रु.३४,८५,९८४/-  । रु.३४,८५,९८४/- 
बळ, गट क्र.११, नवी | ०२१७/प्र.क्र.१४३/पोल- 
मुंबई, बाळेगांव, | ७. 
ता./जि.ठाणे, येथील | दिनांक १६.०३.२०१६ 
कार्यालयीन व निवासी 
हामरती यांना पुरवठा 
करणारी मुख्य 
पाईपलाईन बदलण्यास 
प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
२०. । रेल्वे पोलीस मुख्यालय, | दुरुस्ती- रु.१,३३,८०,८२३/- | रु.१,३३,८०,८२३/- 
अजनी, नागपूर, येथील | ०११७/प्र.क्र.४/पोल-७. 
लहान पोलीस | दिनांक ३०.०३.२०१७ 
निवासस्थाने एकत्रित 
करण्याबाबत. 
२१. | पोलीस ठाणे, आचरा, ता. | पोप्रमा- रु.६२,५४,००१/- रु.६२,५४,००१/- 


मालवण, जि. सिंधुदुर्ग, 
याच्या याच्याकरिता 
संपादन केलेल्या 
जमिनीत भरण घालणे व 
कुंपण भिंत बांधणे 
यांकरिता प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


०११७/प्र.क्र.६५/पोल-७. 
दिनांक ३०.०३.२०१७ 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः WHAT - 0990/0... Lo / पोल-७, 


अ.क्र. | प्रशासकोय मान्यता | गृह विभाग, ज्ञापन क्रमांक | अंदाजपत्रकौय वितरीत करावयाचा 
दिलेल्या कामांचा | व दिनांक रक्‍कम (रुपये) निधी (रुपये) 
तपशिल 

२२. | पोलीस आयुक्त, ठाणे | दुरुस्ती- रु.४६,१५,८२१/- | रु.४६,१५,८२१/- 
शहर, यांच्या | ०२१७/प्र.क्र.१०२/पोल- 
अधिकारक्षेत्रातील 9 


भादवड, ता. भिवंडी, जि. 
ठाणे, येथीळ पोलीस 
प्रशिक्षण केंद्र, व्यायाम 
शाळा, खाणावळ व ३२- 


पोलीस निरीक्षक 
निवासस्थाने यांच्या 
इमारतींच्या 
दुरुस्तीकरिता 
प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


दिनांक ३०.०३.२०१७ 


एकुण 


रु.४१,७२,९१,४४९/- 


रु.४१,७२,९१,४४९/- 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


